महाराष्ट्र शासन 


क्रमांक: देयक-२०२३/प्र.क.५५ /१३-ओ 
कृषि व पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व 
मत्स्यव्यवसाय विभाग, 

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 

दिनांक: ११ एप्रिल, २०२३ 


विषय:- सन २०१४-१५ व २०१५-१६ या कालावधीतील उपविभागीय कृषि 
अधिकारी, वर्धा या कार्यालयाचे अंतर्गत अन्निक्षा नि प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र, 
सेलु या प्रक्षेत्रावरील २७०२ १९३३ लेखाशिर्षांतर्गत (02) मजुरी याबाबी 
खालील प्रलंबित मजूरीच्या रु.१,०२,६६५/- चे देयकास प्रशासकीय 
मंजूरी मिळण्याबाबत. 
संदर्भ:- १) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३२०/२०१३/विनियम, 
दि.१७/४/२०१२५. 
२) कृषी आयुक्तालयाचे पत्र क्र.कृषि/लेखा-१/आस्था/ देयक/मंजूरी/ 
नागपूर/१०४३७/२०२३, दि.२४/०३/२०२३. 
ज्ञापन : 
माहे नोव्हेंबर,२०१५ ते डिसेंबर,२०१५ आणि माहे फेब्रुवारी,२०१६ तसेच माहे फेब्रुवारी,२०१५ या 
कालावधीतील उपविभागीय कृषि अधिकारी, वर्धा यांचे कार्यालयांतर्गत अन्विक्षा नि प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र, सेलु 
या प्रक्षेत्रावरीळ बिजोत्पादन कार्यक्रम व इतर अनुषंगिक कामे कंत्राटदारामार्फत घेतळी जातात. सदर 
कत्रांटदारांच्या प्रलंबित मजुरीच्या कामाचे देयके रु.१,०२,६६५/- ( अक्षरी रुपये एक लाख दोन हजार 
UST पासष्ट फक्त) खालीलप्रमाणे अदा करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ. प्रक्षेत्र कालावधी लेखाशिर्ष रक्‍कम 
क्र. 
१ | अमन्विक्षा नि । माहे नोव्हेबर,२०१५ | मागणी क्र.डी-७, २७०२-लाहन पाटबंधारे, | रु.८४,४४०/- 


प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र सेलु | ते डिसेंबर, २०१५ व | १०४(००(०१) अन्विक्षा नि प्रयोग प्रक्षेत्र 
फेब्रुवारी,२०१६ योजनेतर योजना (२७०२ १९३३) ०२- 


२ माहे फेब्रुवारी,२०१५ | मजूरी रु.१८,२२५/- 


एकूण:- | रु.१,०२,६६५/- 


२. वित्त विभाग, शासन निर्णय, दिनांक १७/४/२०१५ अन्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ 
भाग-पहिला, उपविभाग-१ अनुक्रमांक-६, नियम ४० नुसार प्रशासनिक विभाग प्रमुख यांना पूर्ण अधिकार 
प्रदान करण्यात आलेले आहेत. त्या अधिकारानुसार सदर ज्ञापन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

३. यावरील येणारा खर्च मागणी क्र.डी-७, २७०२-लाहन पाटबंधारे, १०४(००)(०१) अन्नविक्षा नि प्रयोग 


प्रक्षेत्र योजनेतर योजना (२७०२ १९३३) अंतर्गत ०२-मजुरी या बाबीखाळी सन २०२३-२४ करिता उपलब्ध 
असलेल्या निधीतून भागविण्यात यावा. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः देयक-२०२३/प्र.क.५५/१३-ओ 


४. आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी सदर निधी ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आला आहे 
त्याच प्रयोजनासाठी वापरण्यात येईल, याची दक्षता घ्यावी. तसेच या प्रकरणी कोणतीही प्रशासकीय व 
वित्तीय अनियमितता होणार नाही याची दक्षता घ्यावी, तसे, आढळल्यास याबाबतची जबाबदारी सर्व 
संबंधितावर राहील. 


सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२३०४१११७०४३५६९०१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, शा वाडा 
RUCHITA Bi cate TF MALAI 


2.5.4.20=4d2e14e1b5b622285a319d5494387 16bc45686280aac03 
bea60829e714c19298, ICode=400032, st=Maharasht 


RANJAN PIMPLE ५ वयानी 
(रुचिता पिंपळे) 

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

१. आयुक्त (कृषी) कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२. संचालक (कृषी प्रक्रिया व नियोज), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

३. विभागीय कृषी संहसंचालक, नागपूर विभाग, नागपूर. 

४. उप विभागीय कृषी अधिकारी, वर्धा. 

५. महालेखापाल-१/२( लेखा व अनुज्ञेयता ) मुंबई / नागपूर 

६. महालेखापाल-१/२( लेखा परिक्षा) मुंबई / नागपूर 

७. वरिष्ठ जिल्हा कोषागार अधिकारी, वर्धा 

८. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

९. सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन,५ वा मजला, मुंबई-३२ 

१०. निवडनस्ती/१३ St 


पृष्ठ २ पैकी २ 


